महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळ 
मर्या., मुंबई या महामंडळास सन २०२३-२४ या 
आर्थिक वर्षात ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 
अंतर्ग अनुदान वितरीत करणेबाबत 
(Conditional)... 


महाराष्ट्र शासन 
दिव्यांग कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : दिविम-२०२३/प्र.क्र.१८/दिव्यांग कल्याण-३ 
३१,३२,३५ ए, तिसरा मजला, ए-विंग, मित्तल टॉवर, 
नरीमन पॉईंट, मुंबई - ४०० ०२१. 
दिनांक :- २८ मार्च, २०२४ 
वाचा: वित्त विभाग, शा.नि.क्र. मुंविनि-२०२२/प्र.क्र.२४/२०२२/विनियम, दि.१२.०१.२०२३ 
वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३ 
दिव्यांग कल्याण विभाग झा.नि.क्र.दिविम-२०२३/प्र.क्र.१८/दि.क.३,दि.१६.०६.२०२३ 
दिव्यांग कल्याण विभाग झा.नि.क्र.दिविम-२०२३/प्र.क्र.१८/दि.क.३,दि.१५.०९.२०२३ 
५. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळ मर्या., 
मुंबई यांचे दिनांक ०७.०३.२०२४ रोजीचे पत्र 

६. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.०४.०३.२०२४ 


Cc WwW AD -5 


प्रस्तावना:- 
महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळ मर्या., मुंबई यांचेमार्फत राज्यातील दिव्यांगाना 
स्वयंरोजगारासाठी कर्ज स्वरुपात अर्थसहाय्य करण्यासाठी विविध कर्ज योजना राबविण्यात येतात. 


२. महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळास सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता मागणी क्र. 
झेडआय-३, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण (अनिवार्य) (२२३५ 0३६४) या लेखाशीर्षाखाली योजनांर्गत 
३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या बाबीकरीता रुपये ९०.२१ लक्ष इतकी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली 
आहे. विभागाच्या संदर्भ क्र.३ व ४ येथील शासन निर्णयान्वये महामंडळास एकूण १८.०४ लक्ष इतका निधी 
वितरीत करण्यात आला आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. ६ येथील परिपत्रकानुसार चाळू आर्थिक वर्षात 
अनिवार्य तरतूदीकरिता निश्चित केलेल्या सुधारीत अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या मर्यादेत बिम्स प्रणालीवर उपलब्ध 
करुन देण्यात आलेला निधी महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळास वितरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळास सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता मागणी 
क्र. झेडआय-३, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण (अनिवार्य) (२२३५ 0३६४) या लेखाश्ीर्षाखाली 
योजनांतर्गत ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) या बाबीकरीता मंजूर सुधारीत अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या मर्यादेत 
खालीलप्रमाणे एकुण रुपये ७२,१७,०००/- (अक्षरी रुपये बाहत्तर लक्ष सतरा हजार फक्त) एवढे अनुदान 
वितरीत करण्यास शासन मंजुरी देत आहे. याबाबतचा सविस्तर तपशील खालीलप्रमाणे दर्शविण्यात आला 
आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः दिविम-२०२३/प्र.क्र.१८/दिव्यांग कल्याण-३ 


(रुपये हजारात) 
सन २०२३-२४ 
arts २४ सन २०२३-२४ करीता 
अ.क्र. | अनिवार्य योजनेचे नाव | लेखाशीर्ष व उद्दीष्ट अत विभागाकडून वितरीत 
: करावयाचे अनुदान 
तरतूद 
zal २ ३ = 4 
मागणी क्र.झेडआय-३, 
२२३५, सामाजिक २२३५३६४ 
*। ग सुरक्षा व कल्याण, ३१-सहायक अनुदाने ९०२१ ७२१७ 
०८-दिव्यांग कल्याण (वेतनेतर) 
संस्थांना अनुदाने 


२. अर्थसंकल्प वितरण प्रणाळीवर उपलब्ध असलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी वित्त 
विभागाच्या दिनांक १२.०४.२०२३ व दिनांक दिनांक ०४.०३.२०२४ च्या परिपत्रकामध्ये नमूद मार्गदर्शक सूचना व 
परिशिष्टातील मार्गदर्शक सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


३. या बाबींवरील होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाशाखाली खर्ची टाकून सन २०२३-२४ च्या आर्थिक 
वर्षाच्या मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा:- 


मागणी क्रमांक झेडआय-३ 

२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 

०२ समाज कल्याण, 

१०१ अपंगांचे कल्याण 

(०८) दिव्यांग कल्याण संस्थांना अनुदाने 

(०८) (०१) महराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळास व्यवस्थापकीय अनुदान (अनिवार्य) 
(२२३५०२०३६४) 

३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) 


४. या व्यवस्थापकीय अनुदानाबाबत उप सचिव (दिव्यांग कल्याण-२), दिव्यांग कल्याण विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई हे नियंत्रक अधिकारी राहतील. सदर अनुदानाची रक्‍कम पुढील कार्यवाहीकरीता प्रादेशिक उपायुक्त, 
समाज कल्याण, नवी मुंबई यांचेकडे सुपुर्द करण्यात येत आहे. वित्त विभाग, शा.नि.क्र. मुंविनि- 
२०२२/प्र.क्र.२४/२०२२/विनियम, दि. 92.09.2023 नुसार सदरचे अनुदान हे सशर्त आहे. त्यांना सदर अनुदान 
म.को.नि.४४ मधील नमुन्यातील देयकान्वये महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळ यांस संवितरीत 
करण्याचे अधिकार देण्यात येत आहेत. सदर निधी खर्च झाल्यावर त्याबाबतचे खर्चाचे विवरण व उपयोगिता 
प्रमाणपत्र तात्काळ शासन व महालेखापाल कार्यालयास सादर करावे. 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका (भाग-१) १९७७ अन्वये प्रशासकीय विभागांना 
प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार तसेच वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक 
०४.०३.२०२४ अन्वये तसेच वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक-३६०/२०२४/व्यय-१४अन्वये दिलेल्या 
मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे . 


शासन निर्णय क्रमांकः दिविम-२०२३/प्र.क्र.१८/दिव्यांग कल्याण-३ 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३२८१५२२३५३१३५ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
ADHIKRAO BAPU 


BUDHE Seema 
(अधिकराव बा. बुधे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा. मंत्री (दिव्यांग कल्याण विभाग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


) 
) मा. मंत्री (वित्त) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
) सचिव (दिव्यांग कल्याण विभाग) यांचे स्वीय सहायक 
) आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळ मर्या.,मुंबई 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
) उप सचिव (दिव्यांग कल्याण-२/३), दिव्यांग कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) कक्ष अधिकारी, (दिव्यांग कल्याण-२/३), दिव्यांग कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-१४/अर्थोपाय/अर्थसंकल्प/साउ), मंत्रालय, मुंबई. 
) प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज कल्याण विभाग, नवी मुंबई. 
१३) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
) जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई/ठाणे. 
) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
) अप्पर कोषागार अधिकारी, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
) निवड नस्ती/दिव्यांग कल्याण-३. 


